कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 
२०१८-१९ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
राबविण्यासाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध 
निधी रु.११६७ लक्ष वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायों-०८१८/ प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७ एप्रिल, २०१८. 

२) केंद्र शासनाच्या कृषी व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥/॥&(1&>), 
दि २५ मे,२०१८. 

) केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥/॥&1(&>), 
दि १२ जून,२०१८. 

) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.६४/१७/१४-अ, 
दिनांक २७ जून, २०१८ 

५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&(॥&>), 
दि ०५ जुले ,२०१८. 

) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०८१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ, 
दि. १८जुले, २०१८. 

) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१/१८)/२-अ, 
दि.१ नोव्हेंबर, २०१८. 


AN 


oC 


o~ 


mn 


S 


प्रस्तावना 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, त्यापैकी घटक क्र.२ व ३ राज्यात राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये 
केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिइड्याचे प्रमाण go: Yo असे आहे. 


केंद्र शासनाने, सन २०१८-१९ या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत मंजूर केलेल्या 
कार्यक्रमाचा व प्रवर्गनिहाय वितरीत केलेला निधी तसेच सन २०१७-१८ या वर्षातील अखर्चित सन २०१८- 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/ प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 


१९ या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनजिवित करुन दिलेला निधी व समरुप राज्य हिऱ्याच्या आवश्‍यक 


निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 
(रु. लाखात) 
अ. | WaT केद्र हिळऊ्याचा एकूण निधी समरुप 
हद आकांक्षित जिल्हे सर्व जिल्हे | २०१७-१८ एकूण | आवश्यक 
पुनर्जिवित निधी राज्य हिस्सा 
१. | सर्वसाधारण | ६०० २७०० ३.५४ 3303.48 | 2202.3 
२. | अनु.जाती (१०० | ६०० ०.२७ ७००.२७ | ४६६.८ 
३. | अन.जमाती (१०० | ४५० ७.१६ ५५७.१६ | 309.8 
एकूण ८०० ३७५० १०.९७ ४५६०.९७ | ३०४०.६ 


संदर्भाधीन दिनांक १२ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने आकांक्षित जिल्हयासाठी वितरीत 
केलेला सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र zara रु.६०० लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रु.४०० लक्ष असा एकूण 
रु. १००० लक्ष निधी संदर्भाधीन दिनांक २७ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, आयुक्‍त (कृषि) यांना 
वितरीत केलेला आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ५ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये, कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या केंद्र हिऊ्याच्या रु.२७०० लक्ष निधी पैकी उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत रू.२००० लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रू.१३३३ लक्ष असा एकूण रु.३३३३ लक्ष निधी संदर्भाधीन 
दि. १८ जुले,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात आला आहे. केंद्र 
हिळछ्याचा आणखी रु.७०० लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रु.४६७ लक्ष वितरीत करणे बाकी आहे. 


वरील Testes माहितीनुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऊ्यासाठी रु.३३०३.५० लक्ष व 
समरुप राज्य हिछ्यासाठी रु.२२०२.३ लक्ष एवढया निधीची आवश्‍यकता आहे. तथापि, केंद्र हिऱ्यापोटी 
प्रत्यक्षात रु.२६०० लक्ष व राज्य हिळछ्यासाठी रु. १७३३ लक्ष एवढीच अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध होती. 
केंद्र हिक्यासाठी आणखी रु. ७०३.५४ लक्ष व राज्य हिळ्यासाठी रु.४३९.३६ लक्ष एवढया अतिरिक्‍त 
निधीची आवऱ्यता होती. सदर निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अनुक्रमे केंद्र व राज्य हिऊ्याच्या 
तरतूदीतून पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. सदर निधीमधून 
सन २०१८-१९ या वर्षाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उर्वरित केंद्र हिश्‍श्‍्याचा निधी रु.७०० लक्ष व समरुप राज्य 
हिऱड्याचा रु.४६७ लक्ष असा एकूण रु.११६७ लक्ष निधी सन २०१८-१९ च्या नियमित कार्यक्रमाच्य 
अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषी) यांना बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/ प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 

शासन निर्णय:- 

१. सन २०१८-१९ या वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.११६७ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीमध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 
ae | . __ कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान | ७०० ४६७ ११६७ 


३. सदर निधी खालील लेखाशीर्षखाली पुनर्विनियोजनाने मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक:- डी-३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
(००) ११३-कृषी अभियांत्रिकी (००) ११३ कृषी अभियांत्रिकी 
(००) (०८) कृषी उन्नती योजना कृषी | (००(१६ कृषी उन्नती योजना कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), अभियांत्रिकीकरण उपअभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१२५१३) (राज्य हिस्सा ४०%), (२४०१८७३६)- 
३३ अर्थसहाय्य. ३३ अर्थसहाय्य. 


४. या उपअभियानाकरीतावितरीत करण्यांत आलेला निधी वार्षिक कृति आराखडयात मंजुर केलेल्या 
बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS 
प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


५. सदर निधीमधून राबवावयाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना कृषी यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या उन्नत शेती समृध्द SAH अभियानाच्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, केंद्र शासनाच्या दि. ०५ जुले, २०१८ च्या पत्रातील 
सूचना, अटी व शर्तीचे तसेच दि.१८ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी/शर्ती व विहीत कार्यपद्धतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्त विभागाने अनेपचारिक संदर्भ क्रमांक.२२४/२०१८/व्यय-१ 
दि.११ ऑक्टोबर,२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०८१८/ प्र.क्र.२४३/१८/१४-ओ 


२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन सदर परिपत्रकान्वये विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१२५९१८६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
h ia a n Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b 1 bee Offfaa62085¢34 
१७6७ 
C h a n d ra ka nt A n d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7 ce74cffd3a95f2ac3c192 
९9८991 1, cn=Shrikant Chandrakant Andg 
Date: 2018.11.16 13:06:00 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 

९. 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 

१५.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


